पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्त्री 
शक्ती समाधान शिबीर आयोजित 
करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- मकक-२०२३/प्र.क्र.१५/का-१५ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक-०९ मे, २०२३. 

प्रस्तावना - 


राज्यातील महिलांकरिता शासनाच्या विविध विभागांमार्फत राबविण्यात येत असलेल्या योजनांची 
माहिती महिलांना उपलब्ध करुन देण्याच्या अनुषंगाने तसेच त्यांच्या स्थानिक समस्यांचे निराकरण 
करण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करुन देण्याकरिता कार्यक्रम राबविण्याबाबत मा.मंत्री, महिला व बाल 
विकास यांचेकडून सूचना प्राप्त झाल्या होत्या. त्यास अनुसरुन राज्यातील प्रत्येक ताळुका स्तरावर व 
बृहन्मुंबई महानरपालीका क्षेत्रामध्ये वॉर्ड स्तरावर माहे मे, २०२३ या महिन्यामध्ये पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी 
होळकर स्त्री हाक्ती समाधान शिबीर हा महिला विशेष कार्यक्रम राबविण्याचे विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय - 


राज्यातील महिलांकरिता शासनाच्या विविध विभागांमार्फत राबविण्यात येत असलेल्या योजनांची 
माहिती महिलांना उपलब्ध करुन देण्याच्या अनुषंगाने तसेच त्यांच्या स्थानिक समस्यांचे निराकरण 
करण्यासाठी प्रत्येक तालुका स्तरावर व बृहन्मुंबई महानरपालीका क्षेत्रातील प्रत्येक वॉर्डमध्ये पुण्यश्लोक 
अहिल्यादेवी होळकर स्त्री शकती समाधान शिबीर हा महिला विशेष कार्यक्रम राबविण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
२. त्यानुषंगाने राज्यातील तालुका स्तरावर तहसीलदार यांचे अध्यक्षतेखाली तर बृहन्मुंबई 
महानगरपालीका क्षेत्रामध्ये संबंधित प्रभागाच्या महानगरपालिकेच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली 
सदर सदर शिबीर कार्यक्रम आयोजित करण्यात यावे. 
३. या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीकरिता महिला व बाल विकास विभागाकडून आयुक्‍त, महिला व 
बाल विकास, पुणे यांचेमार्फत प्रत्येक तालुक्‍्याकरिता व बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील प्रभागाकरिता 
₹५०.०० हजार याप्रमाणे निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. सदर निधीमधून या कार्यक्रमाकच्या प्रसिध्दी 
तसेच अनुषंगिक खर्च भागविण्यात यावा. 
४. सदर कार्यक्रमाच्या मार्गदर्शक सूचना सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ नुसार राहतील. त्यानुसार 
सर्व सबंधित अधिकाऱ्यांनी या कार्यक्रमाची यडास्वी अंमलबजावणी करावी. 
५. जिल्हाधिकारी यांनी या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीकरिता जिल्हयातील / तालुका स्तरावरील 
विविध विभागांच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्‍यक त्या सूचना द्याव्यात, व या शिबीर कार्यक्रमाची योग्य 
प्रकारे अंमलबजावणी होत आहे याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. प्रसंगत: काही निवडक ठिकाणी प्रत्यक्ष 
पाहणी करुन मार्गदर्शन करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मकक-२०२३/प्र.क्र.१५/का-१५ 


६. 


सदर कार्यक्रम पार पाडल्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी तालुका निहाय अहवाल आयुक्‍त, महिला व 


बाल विकास, पुणे यांचेकडे सादर करावा. सदर अहवालाच्या आधारे मुल्यांकन करुन राज्यातील यडास्वी 
कार्यक्रम राबविलेल्या प्रथम ३ जिल्ह्यांना मा.मुख्यमंत्री / मा.उपमुख्यमंत्री / मा.मंत्री, महिला व बाल विकास 
यांच्या शुभहस्ते सार्वजनिक कार्यक्रमामध्ये सन्मानित करण्यात येईल. 


७. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०५०९१७४४२०७४३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


१५. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. _ 
SAHEBRAO __ msita;sovenmeror naunasees 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=201303bc41ec1fa4d14ccef33019b230317 
D H A N RAJ b039f951887dd25d72febda91 bf82, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serial I Number=9F 3A08DCEC2321C344A1916033CF 


8C938EFBE80C 429266380 12D340624F73C19, 
cn=SAHEBRAO DHANRAJ BHOYE 


Date: 2023.05.09 18:09:53 +05'30' 


(साहेबराव भोये) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 
. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे 
. व्यवस्थापकीय संचाळक, महिला आर्थक विकास महामंडळ, बांद्रा, मुंबई 
. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, बांद्रा, मुंबई. 
. सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय 
. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी/ जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी 
. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
. निवड नस्ती/का-१५. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मकक-२०२३/प्र.क्र.१५/का-१५ 


शासन निर्णय क्र.मकक-२०२३/प्र.क्र.१५/का-१५, दि.०९ मे, २०२३ चे परिशिष्ट 
“परिशिष्ट-अ” 


मार्गदर्शक सूचना 


प्रत्येक जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यांनी मा. मंत्री महिला व बाळ विकास यांचे दिनांक- 
२८/०४/२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या सूचनेस अनुसरुन जिल्हयातील सर्व तहसिलदारांना 
पुण्यश्ळोक अहिल्यादेवी होळकर स्त्री शक्ती समाधान शिबीर आयोजित करणेबाबत निर्देश द्यावेत. 


पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्त्री शक्‍ती समाधान शिबीर हा कार्यक्रम तालुकास्तरावर संबधित 
तहसिलदार यांचे अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात यावा. तालुक्यातील नगरपालिका, महसूल, 
कृषी, आदिवासी, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, अन्न व नागरी पुरवठा (रेन), शिक्षण, पोलीस 
(गृह), पाणीपुरवठा व स्वच्छता, सार्वजनिक बांधकाम (रस्ते), महावितरण (विदयुत विभाग), आरोग्य, 
विधी सेवा प्राधिकरण इत्यादी सर्व विभागांच्या प्रमुखांनी या शिबीरास उपस्थित राहून महिलांकडून 
प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींचे विहीत मुदतीत निरसन करावे. 


बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात सदर शिबीर प्रभागाच्या महानगरपालिकेच्या प्रमुख 
अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात यावे. 


प्रत्येक तालुक्याच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्त्री शक्‍ती समाधान शिबीर या कार्यक्रमाबाबत 
तहसिलदार व संबंधित यंत्रणांकडून होत असलेल्या व केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा 
जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावा. तसेच सदर कार्यक्रम पूर्ण होईपर्यंत व हा कार्यक्रम यडास्वी 
करण्यासाठी तालुकास्तरावरील यंत्रणेला आवऱ्यक ते मार्गदर्शन करावे. 


प्रत्येक तालुकास्तरावर तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणी करिता 
सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांचा समावेश असणारी समिती गठित करण्यात यावी. त्यामध्ये सदस्य 
सचिव म्हणून बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांचा समावेश असावा. या समितीने आपल्या 
तालुक्यामध्ये पुण्यश्ळोक अहिल्यादेवी होळकर स्त्री aa समाधान शिबीर निश्चित केलेल्या 
दिनांकास आयोजित करण्यात यावे. सदर शिबीरात तालुकास्तरावरील सर्व शासकीय विभागांचा 
सहभाग, असणे आवश्‍यक राहील. तसेच सदर शिबीर दि. ३१ मे २०२३ पूर्वी घेणे आवश्‍यक राहील. 
सदर शिबीर आयोजित करण्यापूर्वी गाव स्तरावर दवंडी पिटवुन तसेच गाव व तालुकास्तरावर 
बॅनर्स लावुन जाहिरात करावी तसेच अंगणवाडी सेविका / आशा वर्कर्स/ ए.एन.एम यांचेमार्फत 
गृहभेटीद्वारे सदर शिबीराचा प्रचार करण्यात यावा तसेच विविध व्हॉट्सअँप ग्रुप्स, फेसबुक / 
इन्स्टाग्राम इ. सोडल मिडीया माध्यमाचा वापर करुन सदर शिबीराची प्रचार प्रसिद्धी करण्यात 
यावी तसेच वेळेपत्रकानुसार संबंधित बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी यांनी आपले कार्यक्षेत्रातील 
शिबीराचे आयोजनापूर्वी जिल्हा माहिती अधिकारी यांचेमार्फत स्थानिक वर्तमानपत्रामध्ये निवेदन / 
जाहीरात प्रसिध्द करावी. 


बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांचे स्तरावर विहित नमुन्यातील तक्रार अर्ज १. Google Form QR 
Code/ ऑफलाईन फॉर्म 2 प्रतिमध्ये या प्रमाणात तयार करतील. सदरचे विहित नमुन्यातील तक्रार 
अर्ज प्रत्येक गावातील अंगणवाडी सेविका / sa वर्कर्स / ग्राम बाल संरक्षण समिती/ ग्रामसेवक / 
तलाठी / ए.एन.एम. यांचे माध्यामातून प्रत्येक गावामध्ये- वाटप केले जातील. 

पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मकक-२०२३/प्र.क्र.१५/का-१५ 


८) 


१०) 


तालुकास्तरावर सदर शिबीर आयोजित करणेसाठी सुयोग्य बंदिस्त जागा (मंगल कार्यालय/मोठा 
हॉल) उपलब्ध करणेत यावा तसेच शासनाकडून प्राप्त झालेल्या सुचनांप्रमाणे तालुकास्तरावरील 
सर्व शासकीय यंत्रणांचा समावेश करावा. तसेच शिबीरामध्ये सर्व शासकीय विभागाचे स्टॉल्स 
उभारुन सदर स्टॉल्स मध्ये संबंधित विभागांच्या योजनांचे बॅनर्स/ भित्तीपत्रके / माहितीपुस्तके / 
घडीपुस्तिका पोस्टर्स इ. असणे आवश्‍यक राहील. तसेच प्रत्येक स्टॉलमध्ये संबंधित विभागाचे 
किमान दोन अधिकारी / कर्मचारी उपस्थित राहुन शिबीरामध्ये उपस्थित माहिलांना संबंधित 
विभागांच्या योजनांची माहिती देतील. 

सदर शिबीर ज्या ठिकाणी आयोजित करण्याचे नियोजित केले आहे त्या ठिकाणी महिलांची 
सुरक्षितता, स्वच्छतागृह, प्रसाधनगृह तसेच स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता असणे इ. 
बाबतची सर्व व्यवस्था संबंधित तालुकास्तरावरील बाल विकास प्रकल्प अधिकारी व तहसीलदार 
यांनी करावी, सदर शिबीरास संबंधित खासदार, आमदार व इतर लोकप्रतिनिधींना आमंत्रित 
करावे तसेच तालुकास्तरावरील सर्व शासकीय यंत्रणा उपस्थित राहील याची जबाबदारी संबंधित 
तालुक्‍याचे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी व तहसीलदार यांची राहील. 


शिबीराची वेळ योग्य संयोजन व नियोजनासाठी शिबीरापुर्वीच विहित नमुन्यातील टोकन तयार 
करून सुयोग्य वापर करुन गर्दी अथवा गोंधळ होऊ नये याची दक्षता घेतील. 


KKKKK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


